जळगाव जिल्हयातील गिरणा नदीवरील 
सात बंधारे प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१८/२७४/२०१८/जसंअ 
नविन प्रशासकीय इमारत, ६ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:- २० फेब्रुवारी,२०१९ 


वाचा :- जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१८/(२७४/२०१८)/जसंअ, दि. २८/१२/२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 
उपरोक्त संदर्भाय शासन निर्णयान्वये रू. ७११,१५,२३,०००/ (रूपये सातऱी अकरा कोटी पंधरा लक्ष 
तेवीस हजार फक्‍त ) किंमतीस जळगाव जिल्हयातील गिरणा नदीवरील सात बंधारे प्रकल्पास प्रशासकीय 
मान्यता देण्या आली आहे. सदर शासन निर्णयातील अटीमध्ये अट क्र. ४ चा समावेश पुढीलप्रमाणे 
राहील -: 
१. सदर प्रशासकीय मान्यता ही म.ज.नि.प्रा अधिनियम २००५ मधीळ कलम ११ (च) च्या मान्यतेनंतर 
अमलात येईल. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०२२०१६२९४०६९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Rajnish Ramkishor Shukla 


Rajnish rrp pone 
Ramkishor Shukla secures 
(र.रा.शुक्‍्ला) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव राजभवन, मुंबई 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा.मंत्री, (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 


मा.राज्यमंत्री, (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 

प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई. 

कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/२७४/२०१८/जसंअ 


९) मुख्य अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प, नाशिक. 
qo) आंतरवित्तीय सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३) महाळेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य मुंबई/नागपूर. 
) 
) 


१४) विभागीय आयुक्‍त (अनुदेयता), महाराष्ट्र राज्य मुंबई/नागपूर. 
१५) जसंअ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


